राज्य योजना सन २०२१-२०२२ 
महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय 
प्राधिकरणाची आस्थापना (२४०६ ॥०८७) 
अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०४.२१/प्र.क्र. ९८/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ मे, २०२१. 
वाचा :- 


महसूल व वन विभाग झासन निर्णय क्रमांक :- डब्लयूएलपी-०४.२१/प्र.क्र.९८/फ-१, 
दिनांक :- ०७.०५.२०२१. 


शुध्दीपत्रक्र- 

संदर्भीय शासन निर्णयामधीळ शासन निर्णय या शिर्षाखाळील परिच्छेदामधीळ ओळ क्रमांक 
३, ४ व ५ मध्ये “महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची आस्थापना (कार्यक्रम) (२४०६ 
/०८७) शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रान्वये विविध उद्दीष्टांतर्गत रु. १.६१ लक्ष इतका निधी” 
नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी “महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची आस्थापना 
(कार्यक्रम) (२४०६ Aod) शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रान्वये विविध उद्दीष्टांतर्गत रु. १३.७६ 
लक्ष इतका निधी” असे तर शासन निर्णयासोबतच्या विवरापत्रातील “०१-वेतन या उद्िष्टांतर्गत 
वितरीत निधी रु. १.३५ लक्ष व एकूण रु. १.६१ लक्ष" त्याऐवजी “०१-वेतन या उद्दिष्टांतर्गत रु. 
१३.५० लक्ष व एकूण रु. १३.७६ लक्ष” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥8590[॥8.90९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१७१४४७५६५११९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
Government Of Maharasht 


DN: c=IN, ०९ ra, oU=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5. abb63f1f3ab6258c7e31 
8 

5 AWA R D ) E KA R ser 7ebbsf03c668b1 Zebaldbodds 
९2 SH TUKARAM SAWARDEKAR, 


oe 


(सिध्देश सावर्डेकर 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणि संग्रहालय प्राधिकरण नागपूर. 
५. महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

६. ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


